सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक 

अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी 

या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०१९ 

ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती जेष्ठता यादी 

प्रसिध्द करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२६७/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०१९ 
परिपत्रक 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त पुरवठा कार्यालयातील सहायक 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी सोबतच्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. संबधित विभागीय आयुक्त यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर ज्येष्ठता याद्यांना 
योग्यरित्या प्रसिध्दी देवून ती सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणाव्यात. सदर ज्येष्ठता 
याद्यांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांनी ते त्यांच्या आक्षेपाच्या 
समर्थनार्थ योग्य पुराव्यासह/प्रमाणपत्रासह विभागप्रमुखांमार्फत (विभागप्रमुखांनी त्यांच्या अभिप्रायांसह) 
शासनाकडे या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत सादर करावेत. 
३. उपरोक्त विहित मुदतीत प्राप्त न झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही व ही ज्येष्ठता 
यादी अंतिम केली जाईल. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९११२६१२०५१९२५०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 
Manojkumar Manikrao 


lly signed by Manojkumar Manikrao Sury 
IN, Mahi Food Civil Supply and Consumer 


ni 
123 9ec840cfdBaff420acfb856453 16150fbe47d78667d211a870b 


Suryawanshi a es 
(मनोजकुमार सुर्यवंशी) 
सोबत : वरीलप्रमाणे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
Wd :- 
१) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठता यादी सर्व 


संबंधीताच्या निदर्शनास आणावी. 
सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांच्यामार्फत 
४) निवड नस्ती (ना.पु.१५) 


AN 
~~ 


शासन परिपत्रक क्रमांक : आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२६७/ना.पु.१५, दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१९ 


सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी गट-अ या संवर्गातील पदावरील 
पुरवठा अधिका-यांची दि. १/१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 


सहा.जि.पु.अधि/सहा. 

अ.वि.आ/ तांत्रिक अधिकारी 
पदावरील ज्येष्ठतेसाठी 
देण्यात आलेला दिनांक 


सहा.जि.पु.अधि/सहा. 
अ.वि.आ/ तांत्रिक 

अधिकारी पदावरील 
पदोन्नतीचा दिनांक 


eal 20023 ae eee: 
श्री. सुधाकर भि. पवार, | ६.९.१९६८ | वि.जा. २७.९.२०१६ २७.९.२०१६ जेष्ठता नियमावली १९८२ च्या 
i तांत्रिक अधिकारी शिंगी ककी नियम ४ (२(ब) आणि नियम ५ (३) 
नुसार सदर कर्मचाऱ्यांची 
श्री. मनोहक हि. कडवे, | १८.७.१९६७ र २७.९.२०१६ २७.९.२०१६ आपसातील ज्येष्ठता निश्चित 
तांत्रिक अधिकारी करण्यात आली आहे. 


नांव व पदनाम जन्म दिनांक | प्रवर्ग 


३ श्री. सुधाकर ये. दांडगे, | १.६.१९६३ .जा. २९.१२.२०१६ २९.१२.२०१६ तांत्रिक अधिकारी पदावर दिनांक 
तांत्रिक अधिकारी २९.१२.२०१६ रोजी तात्पूरती 
पदोन्नती 
४ | श्री. रघुनाथ ए. ताडगे, १.१.१९६४ | खुला १८.७.२०१७ १८.७.२०१७ जेष्ठता नियमावली १९८२ च्या 
सहा. जिल्हा. पुरवठा नियम ४ (२(ब) आणि नियम ५ (३) 
अधिकारी नुसार सदर कर्मचाऱ्यांची 
५ | श्रीमती शालिनी गेडाम, | १०.७.१९७० | अ.जा. १८.७.२०१७ १८.७.२०१७ आपसातील ज्येष्ठता निश्चित 


सहा. जिल्हा. पुरवठा 


अधिकारी 


